कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
“मुख्य अग्निशमन अधिकारी” व “उप मुख्य अग्निशमन 
अधिकारी” या पदांसाठी सुधारित सेवा (सेवा waar व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये अंशत: सुधारणा करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०२३/सं.क्र.२४६१/प्र. क्र.१२८/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७.०६.२०२४ 


वाचा:- 9) नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. कडोंम-१०१९/प्र.क्र.१३९/नवि-२८, दि.०१.०६.२०२१ 
२) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. १२८, दि.०१.११.२०२३ 
३) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. कडोंमपा/साप्र/मुका/टे.-९/२९७१, 
दि.०७.११.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम,२०२१ यांस 
संदर्भीय क्र. १ येथील, दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर सेवाप्रवेहञा 
नियमात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निहामन विभागातील पदांकरीता नेमणूकीसाठी 
शैक्षणिक अर्हता व पात्रता विहीत करण्यात आलेली आहे. 
२. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मंजूर केलेल्या afar विभागातील 
पदांपैकी “मुख्य अग्निशमन अधिकारी” व “उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी” या पदांसाठी सुधारित सेवा War waar 
व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये अंशत: सुधारणा करण्याबाबत, आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.०७.११.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा 
(सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये, अग्निशमन विभागातील विविध पदांकरिता शौक्षणिक अर्हता, 
भरती प्रमाण/नेमणूकीची पध्दतीसंदर्भात सेवा प्रवेश नियमात तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि, 
महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने, “मुख्य अग्निशमन अधिकारी” व “उप 
मुख्य अग्निशमन अधिकारी” पदांच्या नेमणूक अर्हतेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. यास्तव, महानगरपालिकेच्या 
सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ मधील तरतूदी पाहता, संदर्भीय दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये क्र. ९२ वर, “मुख्य अग्निशमन अधिकारी? (श्रेणी-१, अग्निशमन सेवा) व क्र. ९३ 
वर “उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी" (श्रेणी-२, अग्निशमन सेवा), या २ संवर्गातील पदाच्या नेमणूकीकरीता अर्हता व 
नेमणूकीच्या पध्दतीसंदर्भात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन नणय निर्णय:- 

संदर्भीय दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मधील क्र. ९२ वर, “मुख्य अग्निशमन 
अधिकारी' (श्रेणी-१, अग्निशमन सेवा) व क्र. ९३ वर “उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी" (श्रेणी-२, अग्निशमन सेवा), या 
२ संवर्गाच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५४, ४५५ व 
४६५(१(ल) अन्वये प्राप्त अधिकारात, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये अंशत: सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. अग्निशमन विभागातील 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.२४६१/प्र. क्र.१२८/नवि-२८ 


विविध पदांकरिता शैक्षणिक अर्हतेत व पात्रतेत सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-२, अनुसूची-अ* अन्वये सुधारणेस 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या नियमास “कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२१” चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर सुधारित नियम, आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावेत. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. या आदेश्ानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «= www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६०७१४३००४२९२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 
S U S H | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=be0660f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c6fd9d1d360094Fe1140 
0165, postalCode=400032, st=Mahi 


DHONDIRAM PAWAR cya ee as eae de 
(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


H&S (2 ८२ 2 


Cc 
ae 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.२४६१/प्र. क्र.१२८/नवि-२८ 


शा.नि.क्र.कडोंम-१०१९/प्र. क्र.९३९/नवि-२८, दि. ०७.०६.२०२४ सोबतचे “परिशिष्ट-२, अनुसूची-अ” 


अ.क्र. पदनाम व | कल्याण-डोंबिवली नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकोच्य 
अणी महानगरपालिका सेवा (सेवा | पध्दतीत सुधारणा 

प्रवेश a सेवांचे वगीकरण) 
नियम, २०२९ मधील तरतूद 

a २ ३ v & 

९२ मुख्य पदोन्नती- कल्याण-डांबिव कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 
अग्निशमन 200% महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील उप मुख्य अग्निशमन 
अधिकारी प मुख्य अग्निशमन अधिकारी या | अधिकारी या पदावर किमान ३ वर्ष सेवा पूर्ण 
(श्रेणी-१, पदावर किमान ३ वर्ष सेवा पूर्ण | झालेल्या अथवा उप मुख्य अग्निशमन 
अग्निशमन झालेल्य व मान्यताप्राप्त | अधिकारी या पदावर कार्यरत उमेदवार 
सेवा) विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या | उपलब्ध नसल्यास अग्निशमन केंद्र अधिकारी 

अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व | या पदावर किमान Yo वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या 

णवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने | व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी, राष्ट्रीय 

नियुक्‍ती करता येईल. अग्निशमन सेवा महाविद्यालय यांचा विभागीय 
अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 

~ प धकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, 

केंद्र/राज्यानिमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद 

किंवा ३ वर्षांपासून धारण करणाऱ्या अग्निशमन सेवेतील अधिकाऱ्यामधून 

प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 

९३ ।उप मुख्य | पदोन्नती- । कल्याण-डोंबिव कल्याण-डोंबिव महानगरपालिकेच्या 
अग्निशमन 1550, महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशमन केंद्र अधिकारी 
अधिकारी आस्थापनेवरील अग्निशमन केंद्र | या पदावर किमान ३ वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या 
(श्रेणी-२, अधिकारी या पदावर किमान ३ aT | अथवा अग्निशमन केंद्र अधिकारी या 
अग्निशमन सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त | पदावर कार्यरत उमेदवार उपलब्ध नसल्यास 
सेवा) विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या | उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर 


अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


किमान १० वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या व 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी, राष्ट्रीय 
अग्निशमन सेवा महाविद्यालय यांचा 
विभागीय अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता येईल. 


KKKKKKKKKKKEKKKEKKKKKK KKK KKK KKK KERR KKK KKK KRKKERKK KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


